वनपरिक्षेत्र अधिकारी (वन्यजीव) कोरटा यांना 
त्यांच्या अधिनस्त अधिकारी/कर्मचारी यांची 
वेतन, व भत्त्याची देयके पारीत करण्यासाठी 
तसेच इतर क्षेत्रीय कामकाजाकरीता आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : एफडीएम -२०२१/प्र.क्र.०७/फ-२. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ मार्च, २०२२ 


संदर्भ - १. शासन आदेश, महसूल व वन विभाग क्रमांक : एफडीएम-२०२१/प्र.क्र. ०७/फ-२, 
दिनांक २७ एप्रिल, २०२१. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक कक्ष-२(१)/असं/प्र.क्र.१७/२९९/२०२१-२२, दि. २१.०१.२०२२. 


शासन शुद्धीपत्रक - 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये वन विभागातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी 
(वन्यजीव), कोरटा यांना त्यांच्या अधिनस्त अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन, व भत्त्याची देयके पारीत 
करण्यासाठी तसेच इतर क्षेत्रीय कामकाजाकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्याबाबतचे आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी त्यांच्या 
दि.२१.०१.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये कोरटा हे अमरावती प्रशासकीय विभागात असल्याने व निवडलेले 
उपकोषागार कार्यालय किनवट, हे मात्र नांदेड प्रशासकीय विभागात येत असल्याने उपकोषागार कार्यालय 
निवडण्यास तांत्रिक अडचणी येत असून महसूल व वन विभागाच्या दि. २७.०४.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयामध्ये नमूद असलेले जवळचे उपकोषागार कार्यालय किनवट, जिल्हा नांदेड (३४०७ ऐवजी 
उपकोषागार कार्यालय उमरखेड, जिल्हा यवतमाळ (६४०६) असा अंशत: बदल करण्याबाबत प्रस्तावित केले 
आहे. 


३. त्या अनुषंगाने शासन निर्णय क्र. १ मधील तक्ता अ. क्र. १ येथील स्तंभ ४ मध्ये “जवळचे उपकोषागार 
कार्यालय किनवट, जि.नांदेड (३४०७)” या ऐवजी “जवळचे उपकोषागार कार्यालय उमरखेड, जि.यवतमाळ 
(६४०६)” असे वाचण्यात यावे. 


४. सदर शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.अनौसं/३६/२२/कोषा.प्र.५, 
दि.१५.०२.२०२२ नुसार वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एफडीएम -२०२१/प्र.क्र.०७/फ-२ 


ष्‌. 


सदर झासन शुद्धीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२२०३१७१५४९३५२८१९ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


Cc Av A -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUN 


SUNIL PANDURANG : 
PANDHARE < य 
(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर. 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर. 

. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचाळक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 
, विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), पांढरकवडा. 

. वनपरिक्षेत्र अधिकारी (वन्यजीव), कोरटा. 


(यांना कळविण्यात येते कि, महालेखापाल, नागपूर कार्यालयाकडून प्राधिकारपत्र प्राप्त 
करून घ्यावे. सुधारित शासन निर्णय व महालेखापाल कार्यालयाचे प्राधिकारपत्र प्राप्त 
झाल्यानंतर आवश्‍यक ती माहिती अर्थसंकल्प अंदाज विरतण व संनियंत्रण प्रणाली (BEAMS) 
प्रणालीच्या मुख्य पृष्ठावरील डिमांड फॉर न्यु डीडीओ कोड या विकल्पावर क्लिक करून 
आव्यक ती माहिती भरून प्रस्ताव ऑनळाइन तसेच ऑफलाइन (हार्ड कॉपी) लेखा व कोषागारे 
संचालनालयास आवश्‍यक कागदपत्रांसह सादर करण्यात यावा. 

उपरोक्त प्रमाणे योग्य प्रस्ताव लेखा व कोषागारे संचालनालयास प्राप्त झाल्यावर संबंधीत 
कार्यालयास नवीन आहरण व संवितरण संकेतांक वाटप करण्यात येईल.) 


. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/ नागपूर. 


(यांना विनंती करण्यात येते कि, महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ खंड-१ मधील नियम १५(२) 
व १५ (३) नुसार उपरोक्‍त अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करण्याची पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.) 


. संचालक, लेखा व कोषागार, संचालनालय, मुंबई. 
. वरीष्ठ लेखा कोषागार अधिकारी, नागपूर / मुंबई. 

. सहसंचालक, (तांत्रिक) लेखा व कोषागार, मुंबई. 

. वित्त विभाग, कार्यासन कोषा. प्र-५, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती (फ-२), महसूल व वन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


